RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 

[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १५.०० 


वर्ष ८ , अंक ४८ ] 


Mar 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 

बुधवार , जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १०७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सामान्य प्रशासन विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मुंबई ४०००३२ , दिनांक १ जून , २०२२ . 

अधिसूचना 

भारताचे संविधान . 

क्रमांक : मविप -१४१८ / प्र.क्र .१४७ / १४ - अ.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी , गट - ब 
( अराजपत्रित ) , या पदावरील सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर निवडीने 
नियुक्तीकरीता पुढील नियम करीत आहेत 

: 

१. छोटे शीर्षक . - ( अ ) या नियमांना मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी , गट - ब ( अराजपत्रित ) पदावर निवडीने 
नियुक्ती मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा नियम , २०२२ असे समजण्यात येईल . 

( ब ) सदरहू नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून अंमलात आल्याचे समजण्यात येईल . 
व्याख्या . - संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , या नियमांमध्ये , - 

२ . 

( अ ) “ जोडपत्र " म्हणजे या नियमांसोबत जोडलेले जोडपत्र ; 

( ब ) " सहायक कक्ष अधिकारी ” याचा अर्थ मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी असा आहे ; 

( क ) “ लिपिक - टंकलेखक ” याचा अर्थ मंत्रालयीन विभागातील लिपिक - टंकलेखक असा आहे ; 

( ड ) “ आयोग ” याचा अर्थ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असा आहे ; 

( इ ) “ विभाग " याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कोणताही विभाग 
असा आहे ; 

( १ ) 

भाग चार - अ - १०७-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४४ 

( फ ) “ परीक्षा " याचा अर्थ मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत घेण्यात येणारी सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षा असा आहे ; 

( ग ) “ शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे . 

३. परीक्षेला बसण्यासाठी पात्रता .- ( अ ) परीक्षेला बसण्यासाठी पात्र होण्यासाठी उमेदवाराने – 

- 

( i ) लिपिक - टंकलेखक पदावरील नियमित सेवेची पाच वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक , 

( ii ) लिपिक - टंकलेखक पदाकरीता विहित केलेली सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा त्यातून सूट मिळणे आवश्यक , 
( iii ) स्थायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक : 

परंतु , परीक्षेच्या जाहिरातीच्या दिनांकाला विभागीय चौकशी प्रलंबित असलेले लिपिक - टंकलेखक सदर परीक्षेस बसण्यास अपात्र 
असतील . 

( ब ) लिपिक - टंकलेखक पदावरील नियमित सेवेचा कालावधी लिपिक - टंकलेखक पदाच्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकापासून गणण्यात येईल ; 

४ . 

सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीस 
अनुसरुन निश्चित करण्यात आलेल्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकास लिपिक - टंकलेखक पदावर नियमित सेवेची ५ वर्षे सेवा 
पूर्ण असणारे लिपिक - टंकलेखक परीक्षेला बसण्यास पात्र असतील . 

५. परीक्षेसाठी अभ्यासक्रम : - परीक्षेसाठीचा अभ्यासक्रम आणि प्रत्येक पेपरसाठी एकूण गुण सोबतच्या जोडपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे किंवा अन्य विषयांमध्ये शासन वेळोवेळी आदेशित करेल त्याप्रमाणे असेल . 

६. सेवाज्येष्ठताः – सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्त होणाऱ्या 
उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता ही , जे उमेदवार विहित कालावधीत ३० दिवसाच्या आत रुजू होतील , त्यांच्या बाबतीत नियतवाटपाच्या आदेशाच्या 
दिनांकापासून आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसक्रमानुसार निश्चित केली जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४४ 
जोडपत्र ( नियम ५ ) 

मंत्रालयीन विभागामध्ये सहायक कक्ष अधिकारी , गट - ब ( अराजपत्रित ) पदावर निवडीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या सहायक कक्ष 
अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा नियमांसाठी अभ्यासक्रम . 

प्रश्नपत्रिका 

विभाग 

विषय 

एकूण गुण 

प्रश्नपत्रिका 

परीक्षेचे स्वरुप 

कालावधी 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 


पेपर - १ 


पेपर - २ 

भाग चार - अ - १०७-१अ 


भाग -१ 

भाग -२ 

भाग - ३ 


इंग्रजी 

मराठी 

सामान्य ज्ञान , 

शासकीय योजना 

व शासनाशी 

संबंधित बाबी 

कार्यालयीन 
कामकाजाचे ज्ञान 

व पद्धती 


एक तास 

वस्तुनिष्ठ 

बहुपर्यायी 

एक तास 

वस्तुनिष्ठ 
बहुपर्यायी 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सु . मो . महाडिक , 
शासनाच्या सह सचिव 


१०० 


१०० 


क्रमांकः मविप -१४१८ / प्र.क्र .१४७ / १४ - अ , 

सामान्य प्रशासन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ . 
दिनांक : ०१ जून , २०२२ . 


प्रति , 

१. राज्यपालांचे सचिव , राजभवन मलबार भवन , मुंबई . 

२ . 

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 

३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 

४. मा . विरोधी पक्षनेता , विधान परिषद / विधान सभा , विधानभवन मुंबई , 

५ . 

सर्व संसद सदस्य , विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 

६. मा . मुख्य सचिव , 

७ . 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग , 

९ . * सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई , 

१०. * सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , नविन प्रशासकीय भवन मुंबई , 

११. * महालेखापाल महाराष्ट्र - १ ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र मुंबई , 

१२. * महालेखापाल महाराष्ट्र - १ ( लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र मुंबई , 

१३. महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मुंबई ( २ प्रती प्रसिद्धीकरीता ) , 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई , 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी , मुंबई , 

१६. सामान्य प्रशासन विभाग , कार्यासन- ३ ९ ( महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरीता ) , 

- 

१७. ग्रंथपाल , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , ग्रंथालय , ६ वा मजला विधान भवन , मुंबई - ३२ ( १० प्रती ) , 

१८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 

१ ९ . निवडनस्ती कार्यासन- १४ अ , 

( पत्राने ) 

ग . भि . गुरव , 

शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४४ 

४ 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2022 

NOTIFICATION 

CONSTITUTION OF INDIA . 

No. MVP 1418 / C.R . 147 / 14 - A. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following 
rules regulating appointment to the post of Assistant Section Officer , Group- B ( Non - Gazetted ) , by 
selection through Limited Departmental Competitive Examination in the Departments of Mantralaya 
of the Government of Maharashtra , namely : 

1. Short Title .— ( a ) These rules may be called the Limited Departmental Competitive 
Examination for appointment by selection to the post of Assistant Section Officer , Group - B ( Non 
Gazetted ) in the administrative Departments of Mantralaya Rules , 2022 . 

( b ) They shall come into force on the date of publication of this notification . 

2. Definitions . In these rules , unless the context requires otherwise , 

( a ) " Appendix ” means Appendix appended to these rules ; 

( b ) " Assistant Section Officer " means an Assistant Section Officer in any Mantralaya 
Departments ; 

( c ) “ Clerk - Typist " means Clerk - Typist in Mantralaya Department ; 

( d ) " Commission " means the Maharashtra Public Service Commission ; 

( e ) " Department " means any Department of the Government of Maharashtra specified in 
the First Schedule to the Maharashtra Government Rules of Business ; 

( f ) " Examination " means the Assistant Section Officers ' Limited Departmental Competitive 
Examination conducted by the Maharashtra Public Service Commission for promotion to the 
post of Assistant Section Officer in the Mantralaya Departments ; 

( g ) " Government " means Government of Maharashtra . 

3. Eligibility to appear for Examination . ( a ) Persons eligible to appear for the Examination . 
( i ) must have completed five years of regular service to the post of clerk - typist , 

( ii ) must have passed the post - recruitment test prescribed for the post of Clerk - Typist or 
have been exempted from this Examination , 

( iii ) must have obtained Permanency Benefit Certificate : 

Provided that , a Clerk - Typist shall not be eligible to appear for the Examination against 
whom departmental inquiry is pending on the date of the advertisement of Examination . 


५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ११ , शके १ ९ ४४ 

( b ) The period of regular service on the post of Clerk - Typist shall be calculated from the 
date of regular appointment on the said post , as per the Clerk - Typist seniority list . 

4. The eligibility of five years of regular service on the post of Clerk -Typist shall be determined 
as on the last date for the receipt of application as per the advertisement published by the Commission . 

5. Syllabus for the Examination . The syllabus for the Examination and the number of marks 
for each paper shall be as shown in the Appendix or such other subjects as the State Government 
may direct by order , from time to time . 

6. Seniority . The seniority of the candidates recruited to the post of Assistant Section Officer 
shall be decided as per the recommendation of the Commission , who were joined within the period 
of thirty days , from the date of allotment order . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून १ , २०२२ / ज्येष्ठ ११ , 
११ , शके १ ९ ४४ 

६ 

APPENDIX 
( Rule 5 ) 

Syllabus for the Limited Departmental Competitive Examination for appointment by selection 
to the post of Assistant Section Officer , Group - B , ( Non - Gazetted ) in the administrative Departments 
of Mantralaya Rules , 2022 . 

Paper 

Section 

Subjects 

Marks 

Duration of 
Paper 

Type of 
examination 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

Paper -1 

Part - 1 

English 

One Hour 

Part - 2 

Marathi 

Objective 
Multiple 
choice 

Part - 3 

General Knowledge , 
Government Scheme 
& Matters related to 
Government 

Paper - 2 

One Hour 

Office procedure and 
knowledge about Office 
Work 

Objective 
Multiple 
choice 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

S. M. MAHADIK , 

Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


100 

100 


No. MVP - 1418 / C.R . 147 / 14A 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
Dated 1st June 2022 . 

Copy forwarded with compliments to 

1. The Secretary to the Governor , Rajbhavan , Malbar Hill , Mumbai , 

2. The Principal Secretary to the Chief Minister , 

3. The Private Secretary to all Ministers / State Ministers , 

4. Hon'ble Opposition Leader , Legislative Council of the State of Maharashtra / Legislative Assembly 
of the State of Maharashtra , 

5. All Hon'ble Members of the Parliament / Members of the Legislative Council of the State of 
Maharashtra / Members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 

6. The Chief Secretary , 

7. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries of Mantralaya Departments , 
8. All Mantralaya Departments , 

9. * The Registrar , High Court ( Original Side ) , Mumbai , 

10. * The Registrar , High Court ( Appellate Side ) , Mumbai , 

11. * The Registrar , Office of the Loka Ayukta and Upa - Loka Ayukta , Mumbai , 

12. * The Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai , 

13. * The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature ( Assembly ) , Mumbai , 
14. * The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature ( Council ) , Mumbai , 
15. * The Secretary , State Election Commission , New Administrative Building , Mumbai , 

16. * The Accountant General , Maharashtra - 1 ( Account and Entitlement ) , Maharashtra , Mumbai , 
17. * The Accountant General , Maharashtra - 1 ( Audit ) , Maharashtra , Mumbai , 

18. * The Secretary , Office of the Chief Information Commissioner of the State , New Administrative 
Building , Mumbai , 

19. * The Registrar , State Human Rights Commission , Mumbai 400 001 , 

20. The Director General of Information and Public Relations , Mumbai , ( 2 copies for publicity ) 

21. Pay and accounts Officer , Mumbai , 

22. Resident Audit Officer , Mumbai , 

23. All Heads of Departments and Heads of Offices in Brihan Mumbai , 

24. General Administration Department / Desk 39 ( For publishing on website ) , 

25. The Librarian , Secretariat of Maharashtra Legislature , Library , 6th Floor , Vidhan Bhavan , 
Mumbai 400 032 ( 10 copies ) , 

26. All Desks of General Administration Department , 

27. Select File . 

G.B.GURAV , 

Under Secretary to Government . 


( * By Letter ) 


